RNI No. MAHBIL/ 2012147985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय 


पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ३० ते जून ५, २०१९ / ज्येष्ठ ९ - १५, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून 
कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर 

पोट-निवडणूक , २०१९ 
( राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्रमांक रानिआ / मनपा-२०१९/प्र . क्र . ३/ का . ५, 

दिनांक २४ मे २०१९ सोबतचे परिशिष्ट -१) 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अनुसूची " ड " प्रकरण १ , निवडणूक नियम, नियम क्रमांक ८ अन्वये 

जाहीर प्रकटन 


क्रमांक मआ /निवडणूक विभाग / वशि -१/ ३०४ / २०१९.-- कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २८ , सिद्धार्थनगर ( नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग) व प्रभाग क्रमांक ५५ पद्माराजे उद्यान ( सर्वसाधारण) च्या रिक्त पदांची पोट -निवडणूक, २०१९ चा निवडणूक कार्यक्रम 
राज्य निवडणूक आयोग यांनी संदर्भाकित आदेशानुसार खालीलप्रमाणे जाहीर केला आहे . 

परिशिष्ट 
निवडणुकीचे टप्पे 

दिनांक 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


दि . ३०-५-२०१९ ( गुरुवार) 


१ महानगरपालिका आयुक्त यांनी निवडणूक कार्यक्रमाची 

सूचना शासन राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध 

करण्याची तारीख. 
२ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित 

केलेल्या वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध 

असण्याचा कालावधी. 
३ वरील नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 


दि . ३०-५-२०१९ ( गुरुवार ) सकाळी ११.०० ते 
दि . ६-६-२०१९ ( गुरुवार ) दु. २.०० पर्यंत . 


दि . ३०-५-२०१९ ( गुरुवार ) ते दि . ६-६-२०१९ 
( गुरुवार ) ( सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० ). 
( रविवार दि . २-६-२०१९ रोजी व बुधवार , 
दि . ५-६-२०१९ या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत). 


( १ ) 


एच - ९ ७ , भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) – ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे ३० ते जून ५, २०१९ / ज्येष्ठ ९ - १५ , 

१५, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


दि . ७-६-२०१९ ( शुक्रवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून ) 
छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४ नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 
५ वैधरीत्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध 

करण्याचा दिनांक . 
६ उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 
७ निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 
८ अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची 

यादी प्रसिद्ध करण्याचा अंतिम दिनांक . 
९ आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


दि . १०-६-२०१९ ( सोमवार) ( दुपारी ३.०० पर्यंत ) 
दि . ११-६-२०१९ (मंगळवार ) ( सकाळी ११.०० वाजल्यापासून) 
दि . ११-६-२०१९ (मंगळवार) 


१० मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 
११ निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिद्ध करणे . 


दि . २३-६-२०१९ ( रविवार) ( सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी 
५.३० पर्यंत ). 
दि . २४-६-२०१९ ( सोमवार ) ( सकाळी १०.०० पासून ) 
दि . २७-६-२०१९ ( गुरुवार) पर्यंत . 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 

IAS , 

निवडणूक अधिकारी तथा 
महापालिका आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका, 

कोल्हापूर . 


कोल्हापूर, २७ मे २०१९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


